मूल्यमापन पाहणी, नमुना सर्वेक्षण व सांख्यिकी 
सल्ला विषयक सेवा ही कामे करण्यासाठी नामिका 
सूचीतील (Empanelment List) मधून Centre for 
Operations Research and Training (CORT), 
Vadodara या बाह्स्थ संस्थेचे नाव वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: FAT १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा: नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. मुमाअ १०१६/प्र.क्र.9८/का-१४१७, दिनांक २२-७-२०१६ 


प्रस्तावना: 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत हाती घेण्यात येणारे मूल्यमापन पाहणी, नमुना सर्वेक्षण 
व सांख्यिकी सल्ला विषयक सेवा अशी कामे करण्यासाठी नामांकित बाह्यस्थ संस्थांची नामिकासूची 
(Empanelment List) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, 
दिनांक २२/७/२०१६ अन्वये निश्चित करण्यात आळी आहे. या नामिका सूची (Empanelment List) 
मध्ये समाविष्ट बाह्यस्थ संस्थांची गट-१ वाणिज्यिक व गट-२ शासकीय / शासन अनुदानीत अज्ञा 
दोन गटात वर्गीकरण करण्यात आले 


२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, दिनांक 
२२/७/२०१६ च्या परिच्छेद ४ मध्ये नमूद गट-१, प्रकार-२ (Category 8१ मधील अ.क्र. १ येथे 
Centre for Operations Research and Training (CORT), Vadodara या बाह्यस्थ संस्थेचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार Centre for Operations Research and Training 
(CORT), Vadodara या बाह्यस्थ संस्थेसोबत दिनांक ११-८-२०१६ रोजी करार केलेला आहे. 
Centre for Operations Research and Training (CORT), Vadodara या बाह्यरथ संस्थेने दिनांक 
29-92-2098 अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने त्यांचे नाव नामिका सूचीतून (Empanelment 
List) वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


नियोजन विभाग शासन निर्णय, क्र. मुमाअ-१०१६/ प्र.क्र.9८/का-१४१७, दिनांक 
२२/७/२०१६ अन्वये, मूल्यमापन पाहणी, नमुना सर्वेक्षण व सांख्यिकी सल्ला विषयक सेवा ही कामे 
करण्यासाठी नामांकित बाह्यस्थ संस्थांची नामिका सूचीत (Empanelment List) मध्ये समावेश 
असलेल्या गट-१ , प्रकार-२ (Category 8१) मधील अ.क्र. १ येथे Centre for Operations Research 
and Training (CORT), Vadodara या बाह्यस्थ संस्थेचे नाव या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
उक्त नामिका सूची (Empanelment List) मधून वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७ 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२९१६३२१२३६१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRADNYA 
MAHALE 


(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा / विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 


मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 

मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(सदर शासन निर्णय आपल्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, 
अंगिकृत उपक्रम यांच्या निदर्शनास आणाव). 

८) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

९) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

) अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रादेशिक सहसंचाळक (सवी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 

) उपायुक्त (नियोजन) (सर्व, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
) 

) 

) 

) 

) 


जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी (सवी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
नियोजन विभाग, सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधीत संस्था (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 

निवड नस्ती (का. १४१७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


